प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी येथे 
बाह्ययंत्रणेद्दारे (आऊटसोर्सिंग) घेण्यात 
येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेच्या प्रलंबित 
देयकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६९/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : २९ फ़ेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक दि. २७ फ़ेब्रुवारी, २०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


वाचा येथे नमूद शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मध्ये “कंत्राटी सुरक्षा रक्षक सेवेच्या 
रु.३,०३,४३,२३१/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी तीन लाख त्रेचाळीस हजार दोनही एकतीस फ़क्त)” या 
मजकूर व आकड्यांऐवजी “कंत्राटी सुरक्षा रक्षक सेवेच्या रु.६,६३,३३९/- (अक्षरी रुपये सहा लाख 
त्रेसष्ट हजार तीनशे एकोणचाळीस फ़क्त)” असा मजकूर व आकडे वाचण्यात यावेत. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२९१२४८३८८५१७ असा आहे. सदर शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
S H | V D A S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
20=fd353a6a 1af02b28757a9a542f2f807ba459 
d1 9dc809f2F1 SOcfde4470c9, 
le a 


2.5.4. 
MAHADEO on ee 
postalCode=400032, Mahi hi 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 


२. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ६९/आरोग्य ३अ 


३. संचालक (9), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. अतिरिक्त संचालक, मानसिक आरोग्य, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, रत्नागिरी. 

७. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

९. विनियमन कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


